र प्रारंभी र 9 


सुष्टीची कथा 
१ प्रारभी देवाने आकाडा व पृथ्वी निर्माण केली 
२ पृथ्वी उजाड व ओसाड होती. अथांग 
सागरावर अंधार पसरलेला होता. पाण्यावर देवाचा 
आत्मा विहरत होता. ३ मग देव म्हणाला, ' प्रकार 
होवो | ' त्याबरोबर प्रकादा पडला. ४ प्रकाठा चांगला 
आहे असे' देवाला दिसले.तेव्हा त्याने प्रकाहा व अंधार 
अलग केले. ५ प्रकाशाला देव दिवस म्हणाला आणि 
अधाराला रात्र म्हणाला. संध्याकाळ झाली; मग 
सकाळ उजाडली. हापहिला दिवस. 

६ देव पुढे म्हणाला, ' पाण्याच्या मध्यभागी 
पोकळी निर्माण होवो व त्यामुळे पाण्याचे दोन भाग 
होवोत | ' तसेच झाले. ७ याप्रमाणे देवाने पोकळी 
बनविली आणि पोकळीखालील व पोकळीवरील असे 
पाणी विभागले. ८ पोकळीला देव आकादा म्हणाला. 
संध्याकाळ झाली. मग सकाळ उजाडली हा दुसरा 
दिवस. 

९ मग देव म्हणाला, ' आकाशाखाली असलेल्या 
सार्‍या पाण्याचा एक साठा होवो आणि कोरडी जमीन 
दिसून येवो ! ' तसेच झाले. १० कोरड्या जमिनीला 
देव भूमी म्हणाला आणि पाण्याच्या साठ्यांना समुद्र 
म्हणाला. हे चांगले आहे असे देवाला दिसले. ११ देव 
पुढे म्हणाला, ' भूमीवर हिरवळ उगवो. धान्य देणारी 
वनस्पती आणि बियांसकट फळे देणारी निरनिराळी 
झाडे भूमीवर उगबोत | ' तसेच झाले. १२ त्याप्रमाणे 
हिरवळ, धान्य देणाऱ्या निरनिराळ्या वनस्पती आणि 
बियांसकट फळे देणारी निरनिराळी झाडे भूमीतून 
उपजली. हे चांगले आहे असे देवाला दिसले. १३ 
संध्याकाळ झाली. मग सकाळ उजाडली. हा तिसरा 
दिवस. | 

१७ नंतर देव म्हणाला, ' दिवस व रात्र यात फरक 
करण्यासाठी आकाशाच्या पोकळीत ज्योती निर्माण 
होवोत; सणवार, क्रतू, तिथी आणि वर्ष त्या दर्शवोत ! 

१५ आकाशाच्या पोकळीत लावलेल्या या ज्योती 
भूतलावर प्रकार पसरण्यासाठी योजिलेल्या असोत | ' 


तसेच झाले. १६ देवाने दोन मोठ्या ज्योती निर्माण 
केल्या. दिननाथ म्हणून त्यांतली थोरली आणि 
रजनीनाथ म्हणून धाकटी व तिच्या बरोबर चांदण्या. 
१७, १८ भूतलावर प्रकाह पसरावा, दिननाथ व 
रजनीनाथ असावेत, तसेच प्रकादहा ब अंधार अलग 
करावेत, म्हणून देवाने नभोमंडळात यांची स्थापना 
केली. हे चांगठे आहे असे देवाला दिसले. १९ 
संध्याकाळ झाली. मग सकाळ उजाडली. हा चवथा 
दिवस. 

२० मग देव म्हणाला,' असंख्य जीवजंतूंनी 
जलाहय गजबजून जावोत व पृथ्वीवरल्या खुल्या 
नभोमंडळात पक्षीगण संचार करोत ! ' २१ अशा 
प्रकारे राक्षसी जलचर, जलविहार करणारे 
निरनिराळ्या प्रकारचे प्राणी आणि निरनिराळ्या 
जातीचे सपक्ष प्राणी देवाने निर्माण केले. हे चांगले आहे 
असे देवाला दिसले. २२ ' सफळ व्हा; बहुगुणित व्हा, 
सागरातले पाणी व्यापून टाका. भूतलावरही पक्षीगण 
बहुगुणित होवो | ' असे म्हणून देवाने त्यांना आशीर्वाद 
दिला. २३ संध्याकाळ झाली. मग सकाळ उजाडली. 
हापाचवा दिवस. 

२४ त्यानंतर देव म्हणाला,' हरतऱर्‍हेचे प्राणी 
म्हणजे गुरेढोर, सरपटणारे जीवजंतू व निरनिराळ्या 
जातीचे वन्य प्राणी पृथ्वी उत्पन्न करो ! ' तसेच झाले. 

<५ देवाने हरतर्‍हेचे वन्य प्राणी, विविध जातीची 
गुरेढोरे ब जमिनीवर सरपटणारे निरनिराळे जीवजंतू 
बनविले. हे चांगले आहे असे देवाला दिसले. 

२६ मग देव म्हणाला, ' आपल्या प्रतिरूपाची व 
आपल्या समान मानवजात बनवू या. समुद्रातले मासे, 
हवेत उडणारी पाखरे, गुरेढोरे, पृथ्वीवरील सारे वन्य 
प्राणी आणि पृथ्वीवर सरपटणारे सगळे जीवजंतू 
यांच्यावर ते सत्ता गाजवतील ! ' २७ अश्या रीतीने 
दैवाने आपल्या प्रतिरूपाचा मानव निर्माम केला. 
स्वत:चे प्रतिरूप म्हणून देवाने त्याला निर्माण केले; 
नर व नारी असे निर्माण केले. २८ देवाने त्यांना 
आशीर्वाद दिला. देव त्यांना म्हणाला, ' सफळ व्हा. 


अ 


बहुगुणित व्हा. पृथ्वी व्यापून टाका. तिला अंकित करा. 
समुद्रातले मासे, हवेत उडणारी पाखरे आणि भूमीवर 
संचार करणारा प्रत्येक जीव यांच्यावर सत्ता गाजवा | ' 
२९ देव आणखी म्हणाला, 'हे पहा, अवघ्या 
भूतलावरील धान्य देणारी प्रत्येक वनस्पती, तसेच 
बीजयुक्त फळ देणारे प्रत्येक झाड मी तुम्हांला दिले 
आहे. तेच तुमचे खाद्य. ३० वन्य प्राणी हवेत उडणारी 
पाखरे आणि भूमीवर सरपटणारे सारे प्राणी यांना खाद्य 
म्हणून प्रत्येक हिरवी वनस्पती दिली आहे ! ' तसेच 
झाले. ३१ आपण निर्माण केलेले सारे काही देवाने 
पाहिले. ते फार चांगले होते. संध्याकाळ झाली. मग 
सकाळ उजाडली. हा सहावा दिवस 
२ अश्या रीतीने आकाश व पृथ्वी आणि अवघे 

चराचर पुरे झाले. २ सातव्या दिवसापर्यंत 
देवाने आपले कार्य पार पाडले. सातव्या दिवशी आपण 
करीत असलेले सगळे काम बंद करून त्याने 
विश्रांती घेतळी. ३ सातवा दिवस आशीर्वादित 
करून तो देवाने मंगळ ठरविला. याचे . कारण 
देवाने सृष्टी निर्माण करण्याचे आपले काम 
तडीस नेले व त्या दिवशी विश्रांती घेतली. ९ 
आकाश्याच्या व पृथ्वीच्या निर्मितीची हकीकत 
अशी आहे 
एंदेनचे उपवन 

प्रभुदेवाने पृथ्वी ब आकाहा निर्माण केले. ५ 
त्या समयी भूमीवर कुठलेच रान, झुडूप नव्हते 
अद्याप कुठलीच वनस्पती मळ्यात अंकुरली 
नव्हती. याचे कारण प्रभुदेवाने. भूमीवर पाऊस 
पाडला नव्हता. जमिनीची मशागत करायला 
कुणी माणूस नव्हते. ६ परंतु भूमीतून पाणी 
उफाळून वर येत असे व जमिनीचा सगळा 
पृष्ठभाग भिजवीतं असे. ७ नंतर प्रभुदेबाने 
जमिनीवरच्या मातीचा मानव घडविला, त्याच्या 
नाकपुड्यांत प्राणवायू फुंकला तेव्हा मानव जिवंत प्राणी 
बनला. 

८ प्रमुदेवाने मग पूर्वेकडे एदेन. येथे एक 


प्रारभी 


२ 


उपवन तयार केले. आपण घडविलेला मानव 
त्याने त्यात ठेवला. ९: मग नयनरम्य . आणि 
खाण्याजोगी फळे देणारी अशी सगळी झाडे 
प्रभृदेयाने जमिनीतून वर येतील. 'असे. केले, 
शिवाय उपवनाच्या मधोमध जीवनवृक्ष- “लावला 
आणि बर्‍यावाईटाचे ज्ञान देणारा वृक्षही लावला. 

१० नंतर एदेनमधूंन एक नदी :उगम पावली 
व उपवनाला पाणी पुरवूःलागली. पुढे तिला फाटे 
फुटले व तिचे चार प्रवाह झाले. ११ पहिल्याचे 
नाव पिझोन. सोने साप्रडणार्‍्या सबंध हविला 
देशाला वळसा घालणारी. हीच. १२..त्या 
देशातठे सोने भारींपैकी आहेः. तेथे दुर्मीळ. अत्तरे. 
व मौल्यवान रत्नेही आहेत. १३ दुसर्‍या: नदीचे. 
नाव गिहोन. सार्‍या कूदा “ द्वेश्ाला: - वळसा 
घालणारी हीच. १४.. तिसर्‍या . नदीचे .नाब 
टायग्रीस. असिरिया देशाच्या पूर्वेला वाहणारी 
हीच. चवधी-नदी'युफ्राटीस 

५ एदेन उषवनाचीः मशागत करायल'- व 
राखण करायला प्रभुदेवाने मानबाला तेथे नेऊन 
ठेवले... १६ प्रभुदेवाने मानवालाः बजावून 
सांगितले, ' उपवनातल्या :कुठल्याही झाडाचे 
फळ हवे तर .खुझाळ खा. १७ मात्रे.बर्‍यावाईटाचे 
ज्ञान देणाऱ्या वृक्षाचे फळ तू. खाता कामा नये 
कारण ज्या दिवशी तू ते खाज्लील त्या दिवशी तू 
परशीलच मरशील ! | 
१८ मग प्रभुदेव म्हणाला,.' मानवाने एकटे असणे ठीक 
नव्हे. मी त्याला साजेसा जोडीदार तयार करतो.” ६९ 
सगळे वन्य प्राणी-ब हवेत. उडणारी सगळी..पाखरे 
प्रभुदेयाने मातीची बनवली होती.मानव त्यांना काय: 
काय नावे देतो हे पहाय़ला त्याच्याकडे आणले, तेव्हा. 
मानवाने त्या प्रत्येक-जिवाला जे नाव दिले-तेच त्याचे. 
नाव पडले. २० अश्या रीतीने-सगळ्या गुराढोरांना, हवेत- 
उडणाऱ्या पाखरांना आणि सगळ्या वन्य प्राण्यांना 
मानवाने नावे. दिली. पण त्यात मानवाला - साजेसा 
जोडीदार मिळाला नाही. २१ पुढे प्रभुदेवाने मानवाला 


७ प्रारंभी १२ ७ कळ 


गाढ झोप लागेलसे केले; तेव्हा तो झोपला. मग त्याची 
फासळी त्याने काढून घेतली आणि ती जागा मांसाने 
भरून काढली. २२ मानवातून काढून घेतलेल्या 
फांसळीची प्रभुदेवांने एक नारी बनवली आणि तिला 
मानंवाकडे आणले. २३ तेव्हा मानव म्हणाला, 

' अस्थी ही माझ्या अस्थितली, 

: मांस असे मम मांसातील; 

नरातून ही असेेतली, 

म्हणून नारी हिजम्हणतील. 
२४ म्हणूनच पुरुष आपल्या आईबापांना सोडून 
आपल्या स्रीच्या सहवासात रमतो आणि दोघे एक- 
देह होतात. २५ तो पुरुषथ ती स्री नग्न होती, तरी पण 
त्यांना संकोंचंबोटत नसे | 
मानवाचा आज्ञाभंग. 
न 'प्रभुदेवमे निर्माण केलेल्या वन्य प्राणिमात्रांमध्ये 
. * सर्प संधति धूर्त 'होता. त्यां सख्रीला त्याने 
विचारलं, “ उपवनातल्या कुठल्याही झाडाचं फळ 
तुम्ही खाता कामां नेये असं खरंच का देवानं तुम्हाला 
सांगितलंआहे?”. * !' : : 
_ २ “ उपवनोातल्या झाडांची फळं आम्ही खाऊ 
शकतो, ' ख्रीने “सेर्पालो उत्तर दिले. ३ ' पण 
उपवनाच्या मधोमध असलेल्या झाडाचं फळ मात्र 
तुम्ही खाऊ नंये किंबा त्याला शिवूही नये, नाहीतर 
तुम्ही मराल ! असंदेंब म्हणाला. "' 

. 8 त्यावर सर्प स्रीला म्हणाला, “ छे ! तुम्ही 
मुळीच मरणार नाही. ५' त्याचं फळ खाल त्याच 
दिवशी तुमचे डोळे उघडतील, तुंम्ही देवासमान व्हाल 
आणि तुम्हाला बरेंबाईट केंळू लागेल; हे देव जाणून 
आहे. ” ६ त्या झाडाचे फळ चांगंठे खाण्याजोगे आहे, 
दिसायला छानं आहे आणि ज्ञानप्राप्ती तर करून 
घ्यायला हवी आहे, असे त्या स्त्रीने पाहिले. तेव्हा तिने 
ते फळ काढले व खाले. त्याबरोबरच आपल्या 
नबऱ्यालाही तिंने ते दिठे आणि त्यानेही ते खाले. ७ 
तेव्हा दोघांचेही डोळे उघडले. आपण नग्न असल्याची 
त्यांना'जाणीर्व झाली. मग त्यांनी अंजिराच्या झाडाची 


पाने जमवून शिवळी आणि कमरेला गुंडाळली. ८ 
त्यानंतर शिळोप्याच्या वेळी प्रभुदेव उपवनातून जात 
असताना त्याचा आवाज त्या मानवाने व त्याच्या 
ख्रीने ऐकला. तेव्हा प्रभुदेवाच्या दृष्टीस पडू नये 
म्हणून ती दोघे उपवनातल्या झाडाझुडपात लपली. ९ 
मग देवाने मानवाला हाक मारली व तो त्याला 
म्हणाला, “ कुठं आहेस तू ? "' 

१० मानवाने उत्तर दिले, “ उपवनात मी तुझा 
आवाज ऐकला. मला भीती वाटली आणि मी 
तुझ्यापासून लपून राहिलों; कारण मी नग्न आहे. ! " 

११ '' तू नग्न आहेस हे कुणी सांगितलं तुला ? '' 
देवाने विचारले, “ ज्याझाडाचं फळ तू खाता कामा नये 
असं मी बजावलं होतं, त्याचं फळ तूखालंस काय ? " 

१२ मानवाने उत्तर दिले, “ माझ्या जोडीला तू जी 
खत्री दिलीस तिनं ते झाडावरनं काढलं, मला दिलं निमी 
खालं | " 

१३ “काय केलंस तू हे?" 
म्हणाला 
सर्पानं मला फसवलं अन्‌ मी खाल ! " स्त्रीने 
उत्तरदिले 
देवाघरचा न्याय 
१४ मग प्रभुदेव सर्पाला म्हणाला, “ तूहे केलंस म्हणून 
सार्‍या गुराढोरांत अन्‌ वन्य प्राण्यांत तू हापित झाला 
आहेस. तू पोटावर फरफटत जाशील. सार्‍या 
आयुष्यभर माती खाशील ! १५ तुझ्यात नि सरीत 
तसंच तुझ्या संततीत ब तिच्या संततीत मी वैर निर्माण 
करीन. ते तुझं. डोकं ठेचतील; तर तू टाचेला दंडा 
करशील ! '" १६ ख्रीला तो म्हणाला, “ तुझ्या वेदना 
गर्भधारणेचे कष्ट मी अनेकपटीने वाढवीन 
प्रसूतीच्या वेदना तुला भोगाव्या लागतील. तरीदेखील 
तुझा ओढा नवऱ्याकडे राहील. तो तुझ्यावर अधिकार 
गाजवील ! 

१७ आदामाला तो म्हणाला, ' बायकोचं म्हणणं 
तूऐकलंस अन्‌ ज्याझाडाचं फळ तूखाऊ नयेस असं मी 
बजावलं होतं ते तू खालुंस ! तुझ्यामुळंच जमीन शापित 


प्रभुदेव ख्रीला 


२ 


य बी 


प्रारंभी 


झाली आहे. जन्मभर काबाडकष्ट करून तिच्यावर तू 
आपले पोट भरशील. १८ ती तुझ्याकरता काटेकुटे व 
कुसळं उपजवील. जंगलातील वनस्पती तू खाशील. 
१९ निढळाच्या घामानं कमावलेली भाकर तू खाशील 
- अगदी ज्या मातीचा तू बनवलेला आहेस त्या 
मातीला पुन्हा मिळेपर्यंत ! कारण तू आहेसच माती 


अन्‌ फिरून मातीला मिळशील ! " 


चामड्याचे कपडे बनविले व त्यांना ते घातले. 
उपवनातून रवानगी 


२० आदामाने आपल्या स्त्रीचे नाव हव्वा असे 
ठेवळे, कारण ती सगळ्या मानवप्राण्यांची जननी 
होती. २१ आदामासाठी व त्याच्या स्रीसाठी प्रभुदेवाने 


२२ मग प्रभुदेव म्हणाला, आता मानवाला बरेवाईट 
समजू लागले आहे. त्यामुळे तो आपल्यांपैकीच एक 
असा झाला आहे ! आता कदाचित जीवनवृक्षावरचेही 
फळ काढून खायला तो आपला हात पुढे करील. तसे 


झाळे तर तो कायमचा जिवंत राहील. 


२३ तेव्हा 


प्रभुदेवाने त्यांना एदेन उपवनातून बाहेर जायला आज्ञा 
केळी आणि ज्या जमिनीतून त्याला घडविले होते 
तिचीच मश्शागत करायला लावले. २४ त्याने मानवाला 
बाहेर हाकळून लावले आणि जीवन- वृक्षाच्या मार्गावर 
पहारा करायला उपवनाच्या पूर्वेला सपक्ष प्राणी व 


चोहोकडे परजणारी तळपती तलवार ठेवली. 


काईन व हाबेल 


पुप्ताप्राठा'४ छाठा. 
४417१41171 (000101 1.५1प्नक९) 
॥]रॉन-0.-61/10 ॥॥ए२1 3221./87-88/211/8037 
159511 81-221-1153-7% 
वगणी एआा्ञगा2त 09: 
गृगाट छा०२ 5०लराप्रर्ण प्रातांत 
ग्रा0 
गृणा2 ठाव (00000 31012 (0110115501) 
एपणांनी26 ७: 
गृगा९2 छा 50०लंटाषए ० पाताठ 
206 11110 आती 1२030 
छक्याठउमाल2 560 001 


एरर टा) ब ध०)1& 8४ 71॥0॥९७० ७0फकनप॥्टा 7२९0०९८८५५ 1 
५४, ५४५ ए२1॥11४0७ ४१0]२॥५ ?४७1. 1.11) (51.(0[)1"॥1..,-9 


